RNI No. MAHBIL / 2009/ 31745 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र 

शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक 

मध्य उप -विभाग 


वर्ष ६, अंक ३ ] 


रविवार , जानेवारी ५ , २०२० / पौष १५ , शके १ ९ ४१ 


[ पृष्ठे १०, किंमत : रुपये ४.०० 


असाधारण क्रमांक ४ 
प्राधिकृत प्रकाशन 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय विस्तार , मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 

मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ५ जानेवारी २०२०. 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र शासनाची कार्यनियमावली. 


म्हणून कार्यभार 


क्रमांक शाकानि - २०१९ / प्र. क्र . १०१(१) / १८ ( र.व का .).- ज्याअर्थी महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांनी मुख्यमंत्री 
यांच्या सल्ल्यानुसार शासकीय अधिसूचना, क्रमांक : सामान्य प्रशासन विभाग, शाकानि - २०१९ / प्र. क्र . १०१ / १८ ( र. 
व का .), दिनांक १२ डिसेंबर , २०१९ तसेच शासकीय अधिसूचना, क्रमांक : सामान्य प्रशासन विभाग , शाकानि - २०१९ / 
प्र. क्र . १०१ / १८ ( र. व का . ), दिनांक १४ डिसेंबर , २०१९ अन्वये केलेल्या सुधारणांप्रमाणे मंत्र्यांना विभागांचे प्रभारी 
मंत्री 

वाटून दिलेला होता ; 
आणि ज्याअर्थी महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांनी मुख्यमंत्री यांचे सल्ल्यानुसार नवीन मंत्र्यांची नियुक्ती केलेली आहे, 
ज्यांनी त्यांच्या कार्यालयाचे कामकाज पाहण्यास सुरुवात केलेली आहे ; 

आणि नवनियुक्त मंत्री यांना विभाग किंवा विभागाच्या भागासंबंधित , कामकाजाच्या कार्यभाराचे वाटप करावयाचे 
आहे, त्याअर्थी नवीन अधिसूचना निर्गमित करणे आवश्यक आहे; 

आता त्यामुळे, महाराष्ट्र शासनाच्या कार्यनियमावलीतील नियम ५ च्या उपबंधास अनुसरुन , शासकीय अधिसूचना , 
क्रमांक : सामान्य प्रशासन विभाग, शाकानि - २०१ ९ / प्र . क्र . १०१/१८ ( र. व का . ), दिनांक १४ डिसेंबर, २०१९ अन्वये 
सुधारित केलेली शासकीय अधिसूचना, सामान्य प्रशासन विभाग , क्रमांक : शाकानि -२०१९ / प्र. क्र . १०१ / १८ (र.व 
का.), दिनांक १२ डिसेंबर २०१ ९ अधिक्रमित करून महाराष्ट्राचे राज्यपाल , मुख्यमंत्री यांचे सल्ल्याने मंत्र्यांमध्ये 
शासनाच्या कामकाजाच्या केलेल्या वाटपानुसार स्तंभ (१) मध्ये नमूद मंत्र्यांना संबंधित स्तंभ (२) मध्ये नमूद केल्यानुसार 
शासनाच्या विभागाचेकिंवा विभागाच्या भागांचे कामकाज नेमून देत आहे : 


भाग एक ( म.उ.वि .)- ४-१ 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - मध्य उप -विभाग, जानेवारी ५ , २०२० / पौष १५, शके १९ ४१ 


मंत्र्यांची नावे 


विभाग किंवात्यांचे भाग 


( १ ) 


( २ ) 


१ 


श्री . उध्दव बाळासाहेब ठाकरे , मुख्यमंत्री 


सामान्य प्रशासन , माहिती तंत्रज्ञान , माहिती व 
जनसंपर्क , विधी व न्याय आणि इतर कोणत्याही 
मंत्र्यांना विवक्षितपणे नेमून न दिलेले विभाग किंवा 
विषय. 


२ 


श्री . अजित अनंतराव पवार , उप मुख्यमंत्री 


वित्त , नियोजन 


سه 


श्री . सुभाष राजाराम देसाई 


उद्योग , खनिकर्म, मराठी भाषा 


४ 


श्री.अशोक शंकरराव चव्हाण 


सार्वजनिक बांधकाम ( सार्वजनिक उपक्रम वगळून ) 


५ 


श्री . छगन चंद्रकांत भुजबळ 


अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण 


६ 


श्री . दिलीप दत्तात्रय वळसे- पाटील 


.. 


कामगार , राज्य उत्पादन शुल्क 


७ 


श्री . जयंत राजाराम पाटील 


जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास 


८ 


श्री . अनिल वसंतराव देशमुख 


•. 


गृह 


or 


: 


महसूल 


श्री . विजय ऊर्फ बाळासाहेब भाऊसाहेब : 
थोरात. 


१० 


डॉ . राजेंद्र भास्करराव शिंगणे 


अन्न व औषध प्रशासन 


११ 


श्री . राजेश अंकुशराव टोपे 


सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण 


१२ 


श्री . नवाब मोहम्मद इस्लाम मलिक 


•. 


अल्पसंख्यांक विकास व औकाफ , कौशल्य विकास 
व उद्योजकता. 


१३ 


श्री . हसन मियालाल मुश्रीफ 


ग्राम विकास 


१४ 


डॉ . नितिन काशिनाथ राऊत 


ऊर्जा 


१५ 


श्रीमती वर्षा एकनाथ गायकवाड 


•. 


शालेय शिक्षण 


१६ 


डॉ . जितेंद्र सतिश आव्हाड 


गृहनिर्माण 
नगर विकास , सार्वजनिक बांधकाम ( सार्वजनिक 


१७ 


श्री . एकनाथ संभाजी शिंदे 


.. 


उपक्रम) . 


१८ 


श्री . सुनिल छत्रपाल केदार 


पशुसंवर्धन , दुग्ध व्यवसाय विकास , क्रीडा व युवक 


कल्याण. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - मध्य उप -विभाग , जानेवारी ५, २०२० /पौष १५ , शके १ ९ ४१ 


३ 


मंत्र्यांची नावे 


विभाग किंवात्यांचे भाग 


( १ ) 


( २ ) 


१ ९ 


श्री .विजय नामदेवराव वडेट्टीवार 


इतर मागासवर्ग, सामाजिक व शैक्षणिक मागास 
प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष 
मागास प्रवर्ग कल्याण, खार जमिनी विकास, भूकंप 
पुनर्वसन . 
वैद्यकीय शिक्षण, सांस्कृतिक कार्ये 


२० 


श्री . अमित विलासराव देशमुख 


२१ 


श्री . उदय रविंद्र सामंत 


उच्च व तंत्रशिक्षण 


२२ 


श्री . दादाजी दगडू भुसे 


२३ 


श्री . संजय दुलीचंद राठोड 
श्री . गुलाबराव रघुनाथ पाटील 


कृषि, माजी सैनिक कल्याण 
वने, आपत्ती व्यवस्थापन , मदत व पुनर्वसन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता 


२४ 


•• 


२५ 


अॅड . के . सी . पाडवी 


•. 


आदिवासीविकास 


२६ 


रोजगार हमी , फलोत्पादन 


श्री . संदिपानराव आसाराम भुमरे 
श्री . शामराव ऊर्फ बाळासाहेब पांडुरंग 
पाटील . 


२७ 


•• 


सहकार , पणन 


२८ 


अॅड . अनिल दत्तात्रय परब 


•. 


परिवहन, संसदीय कार्ये 


२ ९ 


श्री . अस्लम रमजान अली शेख 


वस्त्रोद्योग, मत्स्यव्यवसाय , बंदरे 


•. 


३० 


अॅड. यशोमती चंद्रकांत ठाकूर ( सोनावणे) 


महिला व बालविकास 


३१ 


श्री.शंकरराव यशवंतराव गडाख 


•. 


मृद व जलसंधारण 


३२ 


श्री . धनंजय पंडितरावमुंडे 


सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य 


३३ 


श्री . आदित्य उध्दव ठाकरे 


पर्यटन , पर्यावरण , राजशिष्टाचार 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


अजोय मेहता, 
शासनाचेमुख्य सचिव. 


भाग एक ( म.उ.वि .)- ४-२ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - मध्य उप -विभाग , जानेवारी ५ , २०२० / पौष १५ , शके १९ ४१ 


GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT 


Mantralaya , Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 

Mumbai 400 032 , dated the 5th January 2020 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA GOVERNMENT RULES OF BUSINESS . 


No. ROB - 2019 /C.R.101 ( 1 )/18.- Whereas , under the Government Notification , General 
Administration Department, No. ROB .- 2019 / C.R.101/ 18 (0.& M .), dated the 12th December 2019, 
as amended by the Government Notification , General Administration Department, No. 
ROB.2019/ C.R. 101 / 18 ( O & M ), dated the 14th December, 2019 , the Governor of Maharashtra , 
on the advice of the Chief Minister, had allotted amongst the Ministers , the business of the 
Government by assigning Departments to the charge of the Ministers ; 


And whereas , the Governor of Maharashtra has, upon the advice of the Chief Minister , 
appointed new Ministers of Maharashtra , who took upon themselves the execution of their offices; 


And whereas, to allot the business of the Government by assigning Departments to the 
charge of the said newly appointed Ministers, it is expedient to issue a fresh Notification ; 


Now , therefore , in pursuance of the provisions of rule 5 of the Maharashtra Government 
Rules of Business, and in supersession of the Government Notification , General Administration 
Department, No. ROB -2019 /C.R.101/ 18 , dated the 12th December 2019 , as amended by the 
Government Notification , General Administration Department , No. ROB.2019 / C.R. 101 / 18 
(O & M ), dated the 14th December , 2019 , the Governor of Maharashtra has, upon the advice of the 
Chief Minister , allotted among the Ministers , the business of the Government by assigning each 
of the Minister specified in column ( 1 ) below , the charge of the Department or Parts of the 
Departments specified in the corresponding entry against them in column (2 ), namely : 


Name of the Ministers 


Departments or Parts of Department 


( 1 ) 


( 2 ) 


1 


Shri Uddhav Balasaheb 
Thackeray , Chief Minister . 


General Administration , Information 
Technology , Information and Public 
Relations, Law and Judiciary and 
Departments or subjects not specifically 
allotted to any other Minister . 
Finance, Planning 


2 


Shri Ajit Anantrao Pawar , 
Deputy ChiefMinister . 
Shri Subhash Rajaram Desai 


3 


.. 


Industries , Mining, Marathi Language 


4 


Shri Ashok Shankarrao Chavan 


Public Works (Excluding Public 
Undertakings). 
Food , Civil Supplies and Consumer 
Protection . 


5 


Shri Chhagan Chandrakant 
Bhujbal. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक -मध्य उप -विभाग , जानेवारी ५, २०२० / पौष १५ , शके १ ९ ४१ 


G 


Name of the Ministers 


Departments or Parts of Department 


( 1 ) 


( 2 ) 


6 


Shri Dilip Dattatray Walse - Patil 


: 


Labour , State Excise 


7 


Shri Jayant Rajaram Patil 


: 


Water Resources and 

and Command Area 
Development . 


8 


Shri Anil Vasantrao Deshmukh 


Home 


9 


: 


Revenue 


Shri Vijay alias Balasaheb 
Bhausaheb Thorat. 


10 


Dr. Rajendra Bhaskarrao Shingne 


.. 


Food and Drugs Administration 


11 


Shri Rajesh Ankushrao Tope 


.. 


Public Health and Family Welfare 


12 


: 


Shri Nawab Mohammed Islam 
Malik . 


Minorities Development and Aukaf, Skill 
Development and Entrepreneurship . 


13 


Shri Hasan Miyalal Mushrif 


.. 


Rural Development 


14 


Dr. Nitin Kashinath Raut 


.. 


Energy 


15 


Smt. Varsha Eknath Gaikwad 


School Education 


16 


Dr. Jitendra Satish Awhad 


.. 


Housing 


17 


Shri Eknath Sambhaji Shinde 


: 


Urban Development , Public Works ( Public 
Undertakings) . 


18 


Shri Sunil Chhatrapal Kedar 


19 


Shri Vijay Namdevrao Wadettiwar 


Animal Husbandry , Dairy Development, 
Sports and Youth Welfare . 
Other Backward Classes , Social and 
Educational Backward Classes , Vimukta 
Jatis , Nomadic Tribes and Special 
Backward Classes Welfare , Khar Lands 
Development, Earthquake Rehabilitation . 
Medical Education , Cultural Affairs 


20 


Shri Amit Vilasrao Deshmukh 


.. 


21 


Shri Uday Ravindra Samant 


Higher and Technical Education 
Agriculture , Ex. Servicemen Welfare 


22 


.. 


Shri Dadaji Dagadu Bhuse 
Shri Sanjay Dulichand Rathod 


23 


Forests, Disaster Management , Relief and 
Rehabilitation . 


24 


Shri Gulabrao Raghunath Patil 


Water Supply and Sanitation 


25 


Adv . K. C. Padvi 


.. 


Tribal Development 


26 


.. 


Shri Sandipanrao Aasaram 
Bhumre 


Employment Guarantee , Horticulture 


27 


.. 


Co -operation , Marketing 


Shri Shamrao alias Balasaheb 
Pandurang Patil . 


28 


Adv . Anil Dattatraya Parab 


.. 


Transport, Parliamentary Affairs 


4T 10 ( 7.3.fq .)- 8-734 


mm 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - मध्य उप -विभाग, जानेवारी ५ , २०२० / पौष १५, शके १९ ४१ 


Name of the Ministers 


Departments or Parts of Department 


( 1 ) 


( 2 ) 


29 


Shri Aslam Ramzan Ali Shaikh 


Textiles , Fisheries, Ports 


30 


.. 


Women and Child Development 


Adv . Yashomati Chandrakant 
Thakur ( Sonawane ) . 


31 


: 


Soil and Water Conservation 


Shri Shankarrao Yashwantrao 
Gadakh . 


32 


Shri Dhananjay Panditrao Munde 
Shri Aaditya Uddhav Thackeray 


Social Justice and Special Assistance 
Tourism , Environment, Protocol 


33 


: 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


AJOY MEHTA , 
Chief Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - मध्य उप -विभाग , जानेवारी ५, २०२० / पौष १५ , शके १९ ४१ 


७ 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय विस्तार, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 

मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ५ जानेवारी २०२०. 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र शासनाची कार्यनियमावली. 


क्रमांक : शाकानि २०१ ९ / प्र. क्र . १०१ (२) / १८ ( र.व का .) – ज्याअर्थी महाराष्ट्र शासनाच्या कार्यनियमावलीतील 
नियम ६ च्या उपबंधास अनुसरून महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री यांनी पहिल्या स्तंभात ज्या राज्यमंत्र्यांची नावे नमूद केली 
आहेत , त्यांच्याकडे त्यांच्या नावासमोर , दुसऱ्या स्तंभात विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे विभाग किंवा विभागाच्या भागाशी 
संबंधित असलेले कामकाज नेमून देत आहेत : --- 


राज्यमंत्र्यांची नावे 


विभाग किंवात्यांचे भाग 


( १ ) 


१ 


श्री . अब्दुल नबी सत्तार 


२ 


श्री . सतेज ऊर्फ बंटी डी . पाटील 


•• 


३ 


श्री . शंभूराज शिवाजीराव देसाई 


•• 


श्री . ओमप्रकाश उर्फ बच्चू बाबाराव कडू 


५ 


श्री . दत्तात्रय विठोबा भरणे 


( २) 
महसूल , ग्रामविकास , बंदरे, खार जमिनी विकास , 
विशेष सहाय्य . 
गृह ( शहरे), गृहनिर्माण, परिवहन, माहिती तंत्रज्ञान , 
संसदीय कार्ये, माजी सैनिक कल्याण. 
गृह (ग्रामीण), वित्त, नियोजन , राज्य उत्पादन शुल्क , 
कौशल्य विकास व उद्योजकता, पणन . 
जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास , शालेय शिक्षण, 
महिला व बाल विकास , इतर मागासवर्ग, सामाजिक 
व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या 
जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण, कामगार . 
सार्वजनिक बांधकाम ( सार्वजनिक उपक्रम वगळून) , 
मृद व जलसंधारण , वने, पशुसंवर्धन , दुग्धव्यवसाय 
विकास व मत्स्यव्यवसाय , सामान्य प्रशासन . 
सहकार , कृषि , सामाजिक न्याय, अन्न ,नागरी पुरवठा 
व ग्राहक संरक्षण , अल्पसंख्यांक विकास व औकाफ , 
मराठी भाषा. 
सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण , वैद्यकीय 
शिक्षण, अन्न व औषध प्रशासन , वस्त्रोद्योग, सांस्कृतिक 

कार्ये. 
: पर्यावरण , पाणी पुरवठा व स्वच्छता , सार्वजनिक 

बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम), रोजगार हमी, भूकंप 
पुनर्वसन, संसदीय कार्ये. 


•• 


६ 


डॉ . विश्वजीत पतंगराव कदम 


•• 


७ 


श्री . राजेंद्र शामगोंडा पाटील यड्रावकर 


•. 


८ 


श्री . 


संजय 


बाबुराव बनसोडे 


•. 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - मध्य उप -विभाग, जानेवारी ५ , २०२० / पौष १५, शके १९ ४१ 


राज्यमंत्र्यांची नावे 


विभाग किंवात्यांचे भाग 


( १ ) 


९ 


श्री . प्राजक्त प्रसादराव तनपुरे 


( २ ) 
नगर विकास , ऊर्जा, आदिवासी विकास , उच्च व तंत्र 

शिक्षण, आपत्ती व्यवस्थापन , मदत व पुनर्वसन . 
: उद्योग, खनिकर्म , पर्यटन, फलोत्पादन , क्रीडा व 

युवक कल्याण , राजशिष्टाचार, माहिती व जनसंपर्क . 


१० 


श्रीमती आदिती सुनिल तटकरे 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


अजोय मेहता, 
शासनाचे 

मुख्य 


सचिव . 


a 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - मध्य उप -विभाग , जानेवारी ५, २०२० / पौष १५ , शके १९ ४१ 


GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT 


Mantralaya ,Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mumbai 400 032 , dated the 5th January 2020 . 

NOTIFICATION 


MAHARASHTRA GOVERNMENT RULES OF BUSINESS . 


No. ROB -2019/C.R.101(2 )/ 18 (0. & M .).— In pursuance of the provisions of rule 6 of the 
Maharashtra Government Rules of Business , the Chief Minister, has allotted to each of the 
Ministers of State specified in column ( 1) below , the business appertaining to the Departments or 
parts of the Departments specified in the corresponding entry in column (2 ), namely : 


Name of the Ministers of State 


Departments or Parts of Departments 


( 1 ) 


( 2 ) 


1 


Shri Abdul Nabi Sattar 


Revenue, Rural Development , Ports, Khar 
Lands Development, Special Assistance . 


2 


Shri Satej alias Bunti D. Patil 


Home (Urban ), Housing, Transport , 
Information Technology , Parliamentary 
Affairs, Ex. Servicemen Welfare . 


3 


Shri Shambhuraj Shivajirao Desai 


.. 


4 


Shri Omprakash alias Bachchu 
Babarao Kadu . 


Home (Rural), Finance, Planning, State 
Excise, Skill Development and 
Entrepreneurship , Marketing. 
Water Resources and Command Area 
Development, School Education , Women 
and Child Development, Other Backward 
Classes , Social and Educational Backward 
Classes , Vimukta Jatis, Nomadic Tribes 
and Special Backward Classes Welfare, 
Labour . 


5 


Shri Dattatray Vithoba Bharane 


Public Works ( excluding Public 
Undertakings), Soil and Water 
Conservation , Forests, Animal Husbandry, 
Dairy Development and Fisheries, General 
Administration . 


6 


Dr. Vishwajit Patangrao Kadam 


.. 


Co -operation , Agriculture , Social Justice , 
Food , Civil Supplies and Consumer 
Protection , Minorities Development and 
Aukaf, Marathi Language . 


7 


Shri Rajendra Shamgonda Patil 
Yadravkar . 


Public Health and Family Welfare, Medical 
Education , Food and Drugs Administration , 
Textiles , Cultural Affairs . 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - मध्य उप -विभाग, जानेवारी ५ , २०२० / पौष १५, शके १९ ४१ 


Name of the Ministers of State 


Departments or Parts of Departments 


( 1 ) 


( 2 ) 


8 


Shri Sanjay Baburao Bansode 


Environment, Water Supply and 
Sanitation , Public Works ( Public 
Undertakings), Employment Guarantee , 
Earthquake Rehabilitation , Parliamentary 
Affairs . 


9 


Shri Prajakt Prasadrao Tanpure 


.. 


Urban Development , Energy , 

Tribal 
Development, Higher and Technical 
Education , Disaster Management , Relief 
and Rehabilitation . 


10 


Smt. Aaditi Sunil Tatkare 


Industries, Mining, Tourism , Horticulture , 
Sports and Youth Welfare, Protocol, 
Information and Public Relations. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


AJOY MEHTA , 
Chief Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD ,MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


